शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी 
या संस्थेकरीता आवश्‍यक शिक्षकीय तसेच 
शिक्षकेतर पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.६५/२१)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: 99 एप्रिळ, २०२२. 


संदर्भ:- १) राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २४ मार्च, २०२१ च्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय. 

2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१८४/तांशि-४, 
दि.२५ एप्रिळ, २०२१. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र.९(२)/नियोजन/ 
२०२१/१८७, दिनांक २९ एप्रिल, २०२१. 

४) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र.९(२)/ नियोजन/ 
२०२१/ २१५, दिनांक ०२ जून, २०२१. 

५) वित्त विभागाचे क्र.पदनि-२०२१-प्र.क्र.९३/२१/आपुक, दिनांक ०९.०२.२०२२ रोजीच्या 
पत्रासोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु 
करण्याबाबत दिनांक २४ मार्च, २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असून तेथे मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, सिव्हील व इन्फ्रास्ट्रक्चर 
इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंन्स व डेटा सायन्स, इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रीकल 
इंजिनिअरिंग हे अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तसेच वर्षनिहाय टप्प्याटप्प्याने पदे मंजूर करण्याबाबत मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

त्यानुसार शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेत वर्षनिहाय, अभ्यासक्रम 
निहाय व पदनामनिहाय पदनिर्मिती करणेबाबत शासन आदेश निर्गमित करण्याबाबत तंत्रशिक्षण 
संचालनायाने संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
दिनांक ७ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या बैठकीत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे 
शिक्षकीय तसेच शिक्षकेतर पदे टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. त्या अनुषंगाने 
नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकरीता आगामी ४ वर्षात सदर संस्थेसाठी चार वर्षात शिक्षकीय 
तसेच शिक्षकेतर पदे टप्प्याटप्प्याने मंजूर करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून रत्नागिरी जिल्हयामध्ये नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
सुरू करण्यास तसेच त्याकरीता आवश्‍यक शिक्षकीय आणि शिक्षकेतर पदे टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ०७/०१/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
सदर मान्यतेस अनुसरून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे या शासन निर्णयासोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.६५/२१)तांशि-५ 


जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-अ, ब व क मध्ये खाळील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ पासून शिक्षक/ शिक्षकेतर पदे टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. परिशिष्ट तपशिल पदांची संख्या 


शि अ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे ६५ 
निर्माण करावयाच्या शिक्षकीय पदांचा वर्षनिहाय/ 
शाखानिहाय/ पदनामनिहाय तपशील. 


२. ब arama अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे २४ 
नियमितरित्या निर्माण करावयाच्या शिक्षकेतर पदांचा 
वर्षनिहाय /पदनामनिहाय तपशील. 


5. क | शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे २६ 
बाह्य यंत्रणेव्दारे निर्माण करावयाच्या शिक्षकेतर पदांचा 
वर्षनिहाय/ पदनामनिहाय तपशील. 


एकूण पदे ११५ 


२. सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च - “मागणी क्रमांक डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष -२२०३, तंत्रशिक्षण- 
११२ - अभियांत्रिकी/तंत्र महाविद्यालये व संस्था-(००), (००)(०१) शासकीय अभियांत्रिकी व वास्तुझास्त्र 
महाविद्यालये (वसतीगृहांसहीत) (अनिवार्य), (२२०३ 0320),- ०१, वेतन” या लेखाशिर्षाखाली मंजुर 
असलेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 

३. सदरचे पदनिर्मितीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीकरिता विधीमंडळाच्या मार्च, २०२२ च्या 
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रु.१०००/- चा लाक्षणिक पुरक मागणीचा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे. 


४. सेवा Teaser घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच, संवर्ग निहाय सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण 
करून (multitasking करणारा कर्मचारीवृंद) बहुउद्देशिक स्वरूपाच्या सेवा घेण्याचा प्रयत्न करावा. 


५. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८८/आपुक, 
दि. १४.०२.२०२२ तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९३/२०२२/व्यय-५, दि. १७.०२.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११७३७१११८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शाक 
ANIL RAGHUNATH 2५ Ka i 
KATKAR क वकक eee een et EDUCATION DEPARTMENT 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.६५/२१)तांशि-५ 


. मा.रा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागार संचालनालय, मुंबई, 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

वित्त विभाग, व्यय-५/आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/कार्यासन तांशि-१/३, मंत्रालय, मुंबई, 

११.निवड नस्ती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/तांशि-५. 


PASM > 9८ ६७ :० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


'परिशिष्ट-अ 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे निर्माण करावयाच्या शिक्षकोय पदांचा 


वर्षनिहाय/शाखानिहाय/पदनामनिहाय तपशील. 
तक्‍ता-अ:- 
शैक्षणिक शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या 'एकूण पदांचा वेतनस्त 
वर्ष पदसंख्या 
सन २०२९- | शिक्षकोय प कि. | पदसंख्या 
२२ (९५) नाव 
प्राचार्य ०१ | ee | Level-14 
Rs. 144200- 218200 
सिव्हील a | प्राध्यापक og णि Level-14 
उन्फ्रास्ट्रकचर (स्थापत्य) Rs. 144200- 218200 
इंजिनिअरिंग 
मेकॅट्रॉनिक्स ]1.सहय ०१ ०३ Level -13A1 
इंजिनिअरिंग प्राध्यापक (यंत्र Rs. 131400- 217100 
अभियांत्रिकी) 
सिव्हील a | 2.सहयोगी ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राध्यापक 
इंजिनिअरिंग (उपयोगित 
यंत्रशास्त्र) 
फशिअल 3.सहय ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व प्राध्यापक 
डेटा सायन्स (संगणक विज्ञान 
वब अभियांत्रिको) 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक ०१ । Level -10 
इंजिनिअरिंग क. Rs. 57700- 182400 
(अणुविद्युत) 
era सहाय्यक ०१ 
इंजिनिअरिंग प्राध्यापक 
पव 1.सहाय्यक ०२ 
अभ्यासक्रमांसाठी । प्राध्यापक (गणित) 
प्रथम वर्षाच्या 2.सहाय्यक ०२ 
सामाईक विषयांसाठी | प्राध्यापक 
शिक्षकोय पदे (भोतिकशास्त्र) 
3.सहाय्यक ०२ 
प्राध्यापक 
(रसायन) 
4.सहाय्यक ०१ 
प्राध्यापक (इंग्रजी) 
5.कर्मशाळा ०१ 
अधिक्षक 


तक्‍ता-ब:- 


शैक्षणिव शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या एकूण पदांचा वेतनस्त 
वर्ष पदसंख्या 
सन २०२२- | शिक्षकोय । शाखेचे नावा | पदाचे नाव | पदसंख्या 
२३ पदे (१७) मेकॅट्रॉनिक्स प्राध्यापक ०१ ०२ Level-14 
इंजिनिअरिंग (अणुविद्युत) Rs. 144200- 218200 
आर्टिफिशिअल प्राध्यापक ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (संगणक विज्ञान व 
डेटा सायन्स अभियांत्रिको) 
मेकॅट्रॉनिक्स पहयोगी प्राध्यापक | ०१ ov Level -13A1 
इंजिनिअरिंग (उपकरणीकरण) Rs. 131400- 217100 
पव पहयोगी प्राध्यापक | ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्थापत्य) 
इंजिनिअरिंग 
क्ट्रीव पहयोगी प्राध्यापक | ०१ 
इंजिनिअरिंग 
फुड Ciel पहयोगी प्राध्यापक | ०१ 
व मॅनेजमेंट 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक ०१ | Level -10 
इंजिनिअरिंग प्राध्यापक Rs. 57700- 182400 
(यंत्र अभियांत्रिको) 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक ०१ 
इंजिनिअरिंग प्राध्यापक 
(अणुविद्युत) 
सिव्हील सहाय्यक ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राध्यापक 
इंजिनिअरिंग (स्थापत्य) 
सिव्हील सहाय्यक ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राध्यापक 
इंजिनिअरिंग (उपयोगित 
यंत्रशास्त्र) 
आर्टिफिशिअल सहाय्यक OR 
इंटेलिर्जेन्स व प्राध्यापक 
डेटा सायन्स (संगणक विज्ञान व 
अभियांत्रिको) 
क्ट्रोव सहाय्यक ०२ 
इंजिनिअरिंग प्राध्यापक 
फुड clic सहाय्यक ०२ 
व मॅनेजमेंट प्राध्यापक 
ग्रंथपाल ०१ 


शैक्षणिव शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या 'एकूण पदांचा वेतनस्त 
वर्ष 'पदसंख्या 
सन Taha । शाखेचे नावा | पदाचे नाव | पदसंख्या 

२०२३-२४ | पदे (१६) इलेक्ट्रीकल प्राध्यापक ०१ [=] Level-14 
इंजिनिअरिंग Rs. 144200- 218200 
मेकॅट्रॉनिक्स सहयोगी प्राध्यापक | ०१ ov Level 1341 
इंजिनिअरिंग (अणुविद्युत) Rs. 131400- 217100 
आर्टिफिशिअल सहयोगी प्राध्यापक । ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (अणुविद्युत) 
डेटा सायन्स 
क्ट्रोव पहयोगी प्राध्यापक । ०१ 
इंजिनिअरिंग 
फुड टेक्नॉंलॉजी  । सहयोगी प्राध्यापक | ०१ 
व मॅनेजमेंट 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक प्राध्यापक । ०१ | Level -10 
इंजिनिअरिंग (यंत्र अभियांत्रिकी) Rs. 57700- 182400 
सिव्हील सहाय्यक प्राध्यापक | ०२ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्थापत्य) 
इंजिनिअरिंग 
सिव्हील सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपयोगित 
इंजिनिअरिंग यंत्रशास्त्र) 
फशिअल सहाय्यक प्राध्यापक | ०२ 
इंटेलिर्जेन्स व (संगणक विज्ञान व 
डेटा सायन्स अभियांत्रिको) 
फशिअल सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (अणुविद्युत) 
डेटा सायन्स 
आर्टिफिशिअल सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (गणित) 
डेटा सायन्स 
क्ट्रीव सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इंजिनिअरिंग 
फुड टेक्नॉला सहाय्यक प्राध्यापक | ०२ 
ब मॅनेजमेंट 


शैक्षणिव शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या एकूण पदांचा वेतनस्त 
व्ष 'पदसंख्या 
सन शाक्षकीय ee | नाव | नाव पदसंख्या 
२०२४-२५ | पदे (१७) 
फुड टेक्नॉंलॉजी प्राध्यापक ०१ ०२ Level-14 
व मॅनेजमेंट Rs. 144200- 218200 
प्रशिक्षण ब | ०१ 
आस्थापना 
अधिकारी 
सिव्हील a | सहयोगी प्राध्यापक | ०१ ov Level -13A1 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्थापत्य) Rs. 131400- 217100 
इंजिनिअरिंग 
फशिअल Tear प्राध्यापक | ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (संगणक विज्ञान व 
डेटा सायन्स अभियांत्रिकी) 
क्ट्रोव पहयोगी प्राध्यापक | ०१ 
इंजिनिअरिंग 
फुड टेक्नॉलॉ Tear प्राध्यापक | ०१ 
ब मॅनेजमेंट 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ | Level -10 
इंजिनिअरिंग (अणुविद्युत) Rs. 57700- 182400 
मेकट्रॉनिक्स सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इंजिनिअरिंग (उपकरणीकरण) 
सिव्हील a | सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्थापत्य) 
इंजिनिअरिंग 
सिव्हील a | सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपयोगित 
इंजिनिअरिंग यंत्रशास्त्र) 
फशिअल सहाय्यक प्राध्यापक | ०१ 
इंटेलिर्जेन्स व (संगणक विज्ञान व 
डेटा सायन्स अभियांत्रिकी) 
इलेक्ट्रीकल सहाय्यक प्राध्यापक | ०३ 
इंजिनिअरिंग 
फुड टेक्नॉला सहाय्यक प्राध्यापक | ०३ 
a मॅनेजमेंट 


एकूण शिक्षकीय पदे- T+ ब--क--ड 


Gta 


परिशिष्ट-ब 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे नियमितरित्या निर्माण करावयाच्या शिक्षकेतर पदांचा वर्षनिहाय 


/पदनामनिहाय तपशील. 
तक्‍ता-अ:- 
शैक्षणिक 'पदनाम/पदसंख्या 'एकूण 'पदांचा वेतनस्तर 
ay 'पदसंख्या 
सन wore. | शिक्षकेतर पदे-|  पदाचेनावा | पदसंख्या 
२२ (०७) प्रशासकोय अधिकारी og | S -18 
(प्रशासकीय/ Rs. 49100- 155800 
तांत्रिक अधीक्षक ०१ S -14 
य Rs. 38600- 122800 
सहाय्यकारी) | वरिष्ठ लिपिक/टिप्पणी सहाय्यक og 5-8 
Rs. 25500- 81100 
भांडारपाल ०१ S -10 
Rs. 29200- 92300 
लिपिक-टंकलेखक ०२ 5-6 
Rs. 19900- 63200 
प्रयोगशाळा सहायक ०१ S26 
Rs. 19900- 63200 
तक्‍ता-ब:- 
शैक्षणिक 'पदनाम/पदसंख्या 'एकूण पदांचा वेतनस्त 
ag पदसंख्या 
सन २०२२- [पदाचेनावा | पदसंख्या 
२३ शिक्षकेतर पदे- | प्रबंधक ०१ of S -15 
(०६) Rs. 41800-132300 
प्रशासकीय/ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ०१ S-14 
a Rs. 38600-122800 
तांत्रिक वरिष्ठ लिपिक/टिप्पणी सहाय्यक ०१ 5-8 
सहाय्यकारी Rs. 25500- 81100 
लिपिक-टंकलेखक ०२ 5-6 
Rs. 19900- 63200 
प्रयोगशाळा सहाय्यक ०१ a6 
Rs. 19900- 63200 
तक्‍ता-क:- 
शैक्षणिव शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या 'एकूण पदांचा वेतनस्त 
ag 'पदसंख्या 
सन Tata |पदाचेनावा | पदसंख्या 
२०२३-२४ | पदे-(०६) बरिष्ठ लिपिक/टिप्पणी सहाय्यक ०१ oF 5-8 
(प्रशासकीय/ —— Rs. 25500- 81100 
तांत्रिक लिपिक- ०३ 56 
Rs. 19900- 63200 
सहाय्यकारी  । सहाय्यक ग्रंथपाल ०१ S-7 
Rs. 21700- 69100 
प्रोग्रामर ०१ ५ -15 
Rs. 41800- 132300 
तक्‍ता-ड:- 
शैक्षणिक शाखेचे नाव/पदनाम/पदसंख्या एकूण पदांचा वेतनस्त 
वर्ष पदसंख्या 
सन ate पदे- | पदाचे नावा 77771 पदसंख्या 
२०२४-२५ | (०५) मुख्य लिपिक ०१ ou S-13 
(प्रशासकीय/ Rs. 35400- 112400 
तांत्रिक वरिष्ठ लिपिक/टिप्पणी सहाय्यक ०१ 5-8 
ak Rs. 25500-81100 
सहाय्यका लिपिक-टंकलेखक ०३ S 6 
Rs. 19900- 63200 


एकूण शिक्षकेतर पदे- A+ T+ H+ S = Ww 


परिशिष्ट-क 


शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे बाह्य यंत्रणेव्दारे निर्माण करावयाच्या शिक्षकेतर पदांचा 


वर्षनिहाय/ पदनामनिहाय तपशील. 
अ.क्र. पदनाम मंजुर । शैक्षणिक | शैक्षणिक | शैक्षणिक | शैक्षणिव 
करावयाची | वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष 
पदे | २०२१-९२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ 
१ । प्रणाली विश्लेषक ०१ काक ee le | 
२ | निदेशक (सुतार) og क. ३ i et. |. Be 
3 | निदेशक (सांधाता) ०१ क का ee 
४ । निदेशक (TER) ०१ i =e a-ha 
५ | निदेशक (तांत्रिक gu ०१ ou OX ou 
प्रयोगशाळा सहाय्यक) 
६ । निदेशक (यांत्रिको/यंत्र og i= | ha ०१ = | 
कारागिर) 
७ । निदेशक (नळ ब पत्रे og 1 | aa 4 og 
कारागिर) 
८ | निदेशक (बोजतंत्रो) ai. i 2: wk i oe 
९ शिपाई | ow ०२ ०१ ०९ po 
'एकुण २६. | ०७ | 6६ ०६. | ७ | 


